अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब 
EPMA साधनांद्वारे मुद्रीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः विपआ १०१ २/आ.क्र. २८८/प्र.क्र. १७५/पोल-८ 
जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मुंबई - ४०० ००९५ 
तारीख: १४ नोव्हेंबर, २०१३. 


शासन परिपत्रक 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ च्या कलम १६१ मध्ये, "साक्षीदाराने जबाब हकश्राव्य इलेक्ट्रानिक 
साधनांच्या सहाय्याने मुद्रीत करता येऊ शकेल.", अशी तरतुद डिसेंबर, २००९ मध्ये करण्यात आली आहे. 
परंतु, अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांचे जबाब पोलीसांकडून मुद्रीत केले जात नाहीत. त्यामुळे जखमींना 
मदत करणारे वा प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार यांना पोळीस ठाणे आणि न्यायालयात वारंवार साक्षीसाठी यावे लागते. या 
त्रासामुळे जखमींच्या मदतीसाठी, तसेच रुग्णालयात/दवाखान्यात नेण्यास वा साक्षीदार म्हणून नागरीक पुढे येत 
नाहीत. अपघातानंतर पहिला तास गोल्डन अवर मानला जातो. पहिल्या तासात अपघातग्रस्तांवर उपचार झाला 
तर अनेक मृत्यू टळू शकतात व अनेक कुटुंबे उध्वस्त होण्यापासून वाचू हकतात. यास्तव, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार 
किंवा मदत करणाऱ्यांना पोलीस ठाणे आणि न्यायालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागू नयेत म्हणून, यापुढे 
अपघातांच्या प्रकरणांमध्ये, गुन्ह्यांमध्ये दृकश्राव्य इलेक्ट्रानिक साधनांच्या सहाय्यानेसुध्दा त्यांचे जबाब मुद्रीत 
करण्यात यावेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३१११४१५५०३२५८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shahajahan 


5 h ah च] ah QN_ Shakur Mulani 


DN: CN = Shahajahan Shakur 


Mulani, C = IN, S = 
5 h aku r Maharashtra, O = Government 
. Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2013.11.16 14:36:46 
Mulani Peon 
शहाजहान मुलाणी 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः विपआ १०१२/आ.क्र. २८८/प्र.क्र. १७५/पोल-८ 


३. मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 


. अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. विशोष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण/नाशिक/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/ 


नागपूर/नांदेड परिक्षेत्र 


. सर्व पोलीस आयुक्त. 
. सर्व पोलीस अधीक्षक. 
. निवडनस्ती (पोल-८/आस्था-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


